महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील उप आयुक्त संवर्गातील अधिका-यांची 
दिनांक १.१.२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२१/प्र.क्र.४६/कार्या-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २ जून, २०२१ 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२०/प्र.क्र.४०/का.७, दिनांक २३.११.२०२० 
3. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२१/प्र.क्र.४६/कार्या-७, दिनांक ६.४.२०२१ 


: शासन परिपत्रक: 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता) नियम १९८२ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 29.90.2099 च्या हासन 
निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी दिनांक १ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानून सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 
०२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे व आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालय 
अंतर्गत कार्यरत असलेल्या उप आयुक्‍त गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ अखेर पर्यंतची तात्पुरती 
सेवाजेष्ठता यादी दिनांक.६.४.२०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
०३. या अनुषंगाने कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे निवेदन अथवा आक्षेप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे दिनांक ०१.०१.२०२१ 
अखेर पर्यंतची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
०४. शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६०११२२११४२९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by RAJENDRA T 


RAJENDRA Tosa 
DN: CN = RAJENDRA T BHALWANE, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 

BHALWANE फवार 


Date: 2021.06.02 14:49:32 +05'30' 
(रा.ता.भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

३. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) (का-१६) मंत्रालय मुंबई-३२ 

५. निवडनस्ती कार्या-७ 


शासन परिपत्रक क्र. :-मबाआ-२०२१/प्र.क्र.४६/का-७ दि. ०२/०६/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट-१ 
महिला व बाल विकास SAYA SAA सुधार प्रशासन शाखेतील गट-अ मधील उप आयुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२१ रोजीची 
अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव जन्म तारीख संवर्गातील ज्येष्ठता ।|नामनिद॑ठान/ पदोन्नती प्रवर्ग अभिप्राय 
दिनांक 
श्री.व्ही.डी.मराठे १.३.१९५६ ३१.११.२००४ पदोन्नती सह आयुक्‍त पदावर पदोन्नत २८.२.२०१४ 
रोजी सेवानिवृत्त 


श्री.एस.एस.पाटील १.६.१९५४ ३१.११.२००४ इमाव ३१.५.२०१२ रोजी सेवानिवृत्त 


श्री.जी.आर.शिदे १.४.१९६० ३१.११.२००४ पदोन्नती सह आयुक्‍त पदावर Tela 
स्वेच्छानिवृत्ती 


श्री.एम.डी.बोरखडे २०.१.१९६३ ३१.११.२००४ सह आयुक्‍त पदावर Tela 


श्री.आर.एस.पाटील ३१.११.२००४ पदोन्नती 
श्री.एन. एच.भावसार २८.२.२०१० रोजी सेवानिवृत्त 


